महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्ती वेतन व इतर 
आर्थिक लाभ..... 
वित्तीय वर्ष २०१९-२० मधील ऑगस्ट, २०१९ ते 
नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीकरीता 
अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ - 
१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, 
दि.२१/०४/२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/२५, 
दि.०१/०४/२०१९. 


३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९. 

४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६, 
दि.०८/०५/२०१९. 

५) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/२५, 
दि.०९/०७/२०१९. 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९. 


शासन परिपत्रक :- 


" मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


- १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृती वेतन - (००) (03) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील 


हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्ती वेतन (२२३५ २४९३) " या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 


रु.१७,५७,०००/- (रुपये सतरा लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली 
आहे. त्यापैकी माहे एप्रिल ते जुलै, २०१९ या ४ महिन्यांचा खर्च भागविण्याकरीता रु.६,३७,०००/- (रुपये सहा 
लाख सदोतीस हजार Had) इतके अनुदान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना 
निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ अदा करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना संदर्भ क्र.४ येथील दि.०८/०५/२०१९ 


च्या परिपत्रकान्वये पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यात आलेले आहे :- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 


अ.. | जिल्हाधिकारी | सन २०१९-२०२० | एप्रिलळ,२०१९ ते जुले,२०१९ या कालावधीसाठी वितरित केलेला निधी 
क्र. | कार्यालयाचे नाव एकूण निवृत्तीवेतन प्रवासभत्ता | इतर आर्थिक लाभ एकूण 
(लाभार्थ्यांची | अर्थसंकल्पीय (दरमहा (प्रत्येकी प्रत्येकी वितरीत 
संख्या) अनुदान रु.१०,०००/- रु.५००/- रु.५,०००/- अनुदान 
(रुपये) प्रत्येकी प्रमाणे) | वार्षिक प्रमाणे) | वार्षिक प्रमाणे) (रुपये) 
एप्रिल, २०१९ ते | (A, २०१९ (जुले, २०१९ (४५५३६) 
जुलै,२०१९ साठी | मध्ये उपलब्ध) | मध्ये उपलब्ध) 
वितरीत अनुदान (रुपये) (रुपये) 
(रुपये) 
Ee २ ३ PB 5 & | 6 | 
La मुंबई TeX (3) Po 94,20,000 १,५०० १५,००० १,३६,५०० 
२ कोल्हापूर (९) po 3,&0,000 ४,५०० ४५,००० ४,०९,५०० 
3 पुणे (१) po ४०,००० ५०० ५,००० ४५,५०० 
४ | रत्नागिरी (१) Po ४०,००० ५०० ५,००० ४५,५०० 
एकूण अनुदान १७,५७,००० ५,६०,००० ७,००० (90,000 &, 239,000 


२. संदर्भक्र.६ वरील वित्त विभागाच्या दि.०८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये, महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 
२०१९ (महाराष्ट्र-विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ मधील अनुसूचीच्या स्तंभ-४ मध्ये विनिदिष्ट 
करण्यात आलेल्या रकमांसह) यांस विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असून सदर विधेयक सन २०१९ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक-०८ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दि.०४/०७/२०१९ मध्ये प्रसिध्द 
केल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले आहे. तसेच सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर, २०१९ अखेर) आवश्‍यक असणारा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६०% च्या मर्यादेत 
वितरीत केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

३. संदर्भ क्र.६ वरील वित्त विभागाच्या दि.०८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकातील तरतुदी विचारात घेता एकूण 
अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतुद रु.१७,५७,०००/- च्या ६०% म्हणजेच रु.१०,५४,२००/- एवढी तरतूद 
दि.०१/०४/२०१९ ते दि.३१/१२/२०१९ या कालावधीत वितरीत करण्यासाठी उपलब्ध असून त्यापैकी माहे एप्रिल 
ते जुलै, २०१९ या ४ महिन्यांचा खर्च भागविण्याकरीता उपरोक्‍त कोष्टकानुसार रु.६,३७,०००/- इतकी रक्‍कम 
निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ अदा करण्यासाठी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आली आहे. सबब, आता दि.०१ ऑगस्ट, 
२०१९ ते दि.३० नोव्हेंबर, २०१९ या उर्वरित ४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठी 


रु.४,१७,२००/- (रुपये चार लाख सतरा हजार दोनशे फक्त) ची रक्‍कम संबधित जिल्हाधिकारी यांना पुढील 


तक्त्यातील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 


अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०१९-२० | एप्रिल, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९ ते नोव्हेंबर, एप्रिल, २०१९ 
क्र. | (लाभार्थ्यांची एकूण जुलै ,२०१९ साठी | २०१९ साठी उपलब्ध तरतूदीतून । ते नोव्हेंबर, 
संख्या) अर्थसंकल्पीय | उपलब्ध तरतूदीतून निवृत्तीवेतन ( दरमहा २०१९ साठी 
अनुदान वितरीत केलेले | रु.१०,०००/- प्रत्येकी प्रमाणे) । एकूण वितरीत 
अनुदान वितरीत अनुदान अनुदान 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
ea २ ३ ४ ५ ६ 
१ | मुंबई शहर (3) poo १,३६,५०० १,१,०००० २,४६,५०० 
2 | कोल्हापूर(९) | -- | ४,०९,५०० २,२७,२०० ६, ३६,७०० 
3 | पुणे (१) Poo ४५,५०० ४०,००० ८५,५०० 
४ । रत्नागिरी (१) 1 -- | ४५,५०० ४०,००० ८५,५०० 
एकूण अनुदान १७,५७,००० ६,३७,००० ४,१७,२०० १०,५४,२०० 


४. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१) एप्रिल, २०१९ ते नोव्हेंबर, २०१९ या ८ महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना वितरीत 
केलेल्या तरतुदीइतका मर्यादित ठेवावा. 

२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या 
कार्यासनासदेखील पाठवावी. कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या लेखाशीर्षाखालीच या 
रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

ष्‌. हे परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक, क्रमांक बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.१६/२०१९/२५, 


दि.०१/०४/२०१९ व वित्त विभागाचे परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, दि.०१/०४/२०१९ 
मधील सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२२१४५३१२२१०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन निर्गमित करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


6१29032498. 


SANJAY KRISHNA - 
BHOSALE 


(सं. कृ. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८१९/प्र.क्र.२२/२०१९/३६ 


२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 

७. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

८. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, 
त्यांना आवश्‍यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


